विद्युत दरात देण्यात येणाऱ्या सवलतीपोटी निधी 
उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 
मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई 
महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, 
शासन निर्णय क्र. टॅरिफ-२०१८/प्र.क्र.७४/ऊर्जा-३, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- २४ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ:- १. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४/ऊर्जा-३ 
दि. र/न्शरळ्ह, 
२. शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्र.टेरीफ-२००८/प्र.क्र.१४१/ऊर्जा-३, 
दिनांक ३१/०१/२००९. 
३. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
४. मुख्य विद्युत निरिक्षक, मुंबई यांचे पत्र क्र. मुविनि/१०६२/२०१८, दि.२१/०६/२०१८ चे 
पत्र. 
प्रस्तावना :- 
शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार राज्यातील यंत्रमागधारकांना शासनामार्फत वीजेच्या दरात 
सवलत देण्यात येते. या सवलतीपोटी देय असलेली रक्‍कम संबधित अनुज्ञप्ती धारकांमार्फत यंत्रमाग 
धारकांना परत केली जाते. शासनाच्या सदर धोरणानुसार मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. मुंबई या 
कंपनीच्या कार्यकक्षेत कार्यरत असलेल्या मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई. यांना दिनांक 
०१/१०/२०१७ ते ३०/०३/२०१८ या कालावधीत विद्युत्‌ दरात दिलेली सवलतीची रक्‍कम 
रु.७,९१,८३५/- (रुपये सात लाख ऐक्याण्णव हजार seal पस्तीस फक्त) परत देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन होता. 
शासन निर्णय :- 
मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, मुंबई यांचे वीज ग्राहक असलेले मे.लोटस 
इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई या यंत्रमागधारक ग्राहकास (ग्राहक क्र. १०२६९७२९५) माहे दिनांक 
०१/१०/२०१७ ते ३०/०३/२०१८ या कालावधीत विद्युत्‌ दरात दिलेली सवलतीची रक्‍कम 
रु.७,९१,८३५/- (रुपये सात लाख एक्याण्णव हजार आठशे पस्तीस फक्त) चा मे. रिलायन्स 
इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., मुंबई या कंपनीमार्फत यंत्रमागधारकाला परतावा करण्यास शासनाची मान्यता 
देण्यात येत असून सदर रक्‍कम या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात येतआहे. 
२. सदर शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात आलेल्या अर्थसहाय्याची रक्‍कम ज्या कारणासाठी 
मंजूर करण्यात आळेली आहे, त्याच कारणासाठी उपयोगात आणली जाईल याची दक्षता घ्यावी. 
३. सन २०१८-१९ या आर्थिक वर्षातील खर्चासाठी, "मागणी क्र. के-६, २८०१ वीज, ०५ पारेषण व 
वितरण, ८०० इतर खर्च, (००)(०१) कृषी विषयक व यंत्रमाग विषयक प्रशुल्क कमी करण्यासाठी वीज 
वितरण/पारेषण लायसन्सधारकांना अर्थसहाय्य (कार्यक्रम) (२८०१२६१५) ३३ अर्थसहाय्य" या 
लेखाशीर्षाखाली रु.४९४१.११ कोटी इतकी तरतूद करण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भिय 


शासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०१८/प्र.क्र.9४/ऊर्जा-३, 


दिनांक ०२.०४.२०१८ च्या परिपत्रकाच्याअनुषंगाने अर्थसंकल्पिय तरतूदीच्या ७० % च्या मर्यादेत रु. 
३४५८.७७ कोटी तरतूदीमधून रुपये ११५४.०३ कोटी निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरित 
अवितरीत तरतूद रु. २३०४.७४ कोटी मधून सदर परतावा निधी वितरीत करण्यात येत आहे. 
४. हया लेखाशिर्षाखाली कोणतेही संक्षिप्त देयक प्रलंबित नाही. तसेच उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रलंबित नाही. 
५. सदर रक्कम अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई यांचेकडून आहरित करुन, ती रक्‍कम 
मे.रिळायन्स इन्फ्रास्ट्रकचर लि. मुंबई यांचे मार्फत मे.लोटस इंडस्ट्रीज, सांताक्रुझ, मुंबई, यांना अदा 
करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून श्री.ना. रा. ढाणे, अवर सचिव आणि नियंत्रण 
अधिकारी म्हणून श्री. उ. द. वाळुंज, सह सचिव यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. त्यांनी रक्‍कम 
रु.७,९१,८३५/- (रुपये सात लाख एक्याण्णव हजार seal पस्तीस wan अधिदान व लेखा 
अधिकारी, मुंबई येथून आहरित करुन मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्वर लि. मुंबई यांचे नावे स्वतंत्ररीत्या 
धनादेश काढून वितरीत करण्याची कार्यवाही करावी. 
६. महाराष्ट्र विनियोजन विधेयक-२०१८, परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३ 
दि.०२/०४/२०१८ च्या परिपत्रकातील अनुक्रमांक ७ व ८ मधील तपासणी सूचीमधील अटींची तसेच 
परिच्छेद क्र.9 ते २० मधील अटींची पूर्तता होत असल्याचे प्रमाणित करण्यात येत आहे. तसेच सदर 
परिपत्रकात नमूद केलेल्या परिच्छेद २ ते ६ मधील अटींची पूर्तता झाल्याचे प्रमाणित करण्यात येत 
आहे. 
७. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागच्या क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९-अर्थ-३, दि.०२/०४/२०१८ 
च्या परिपत्रकान्वये मंत्रालयीन विभागांना अर्थसंकल्पित तरतूदीच्या ७०% च्या मर्यादेत निधी वितरणाचे 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात प्रधान सचिव (ऊर्जा) यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 
Gs सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत स्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०१८०८२४१०३७१९२७१० असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Digitally signed by Nanasaheb Rajaram Dhane 
Date: 2018.08.24 10:39:49 +05'30' 
(ना. रा. ढाणे) 
शासनाचे अवर सचिव 


Wa: 


१. व्यवस्थापकीय संचालक, मे. रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्वर लि. देविदास लेन, एसव्हीपी रोडच्या 
बाजुला देविदास टेलिफोन एक्सचेंज, बोरीवली (पश्चिम), मुंबई४००१०३. 

२. मे.लोटस इंडस्ट्रीज, व्हिला, वेस्ट अँव्हेन्यू रोड विजय बँक Ra एक्सचेंज 
डिपार्टमेंट,सांताक्रुझ (पश्चिम), मुंबई- ४०००५४ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः टॅरिफ-२०१८/प्र.क्र.9४/ऊर्जा-३, 


३. मुख्य विद्युत निरीक्षक, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, सार्वजनिक बांधकाम प्रशासकीय 
इमारत, ३ रा मजला, रामकृष्ण चेंबूरकर मार्ग, चेंबुर (पूर्व), मुंबई-४०००७१. 

४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

५. महालेखापाल (लेखा व परिक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई-४०००२० 

६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-२, नागपूर. 

७. अधिदान व लेखा अधिकारी (अराप/रालेवि-१), मुंबई. 

८. अधिदान व लेखा अधिकारी,अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव (रोख), उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

१०.कक्ष अधिकारी (प्रशासन-१),उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

११.वित्त विभाग/(अर्थसंकल्प-३/साधनसंपत्ती/साऊ/व्यय-१६), मंत्रालय, मुंबई- ४०००३२. 

१२.ऊर्जा-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


